श्री. गंगाधर मुदगलराव कुलकर्णी, सेवानिवृत्त प्राचार्य, 
यांना सेवानिवृत्ती विषयक लाभ मिळण्यास झालेल्या 
विलंबाच्या कालावधीकरीता त्यांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या रकमेवर व्याज अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन SST क्रमांक: न्यायाप्र-२०२२/प्र.क्र.१९८/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
२ रा मजला, मंत्रालय (मुख्य इमारत), मुंबई -४०००३२ 
दिनांक : २६ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा:- (१ वित्त विभाग, शासन अधिसूचना, दि. ०१/११/२००८ 
(२) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.०३/ आस्था -१/ 
न्या.प्र./२०२२/१०८, दि. २७/०९/२०२२ 


शासन आदेश : 

श्री. गंगाधर मुदगलराव कुलकर्णी, सेवानिवृत्त प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, भुम, जि. उस्मानाबाद हे शासकीय 
सेवेतून दि. ३१/०८/२०१६ रोजी नियमवयामानानुसार सेवानिवृत्त झाळे आहेत. श्री. कुलकर्णी, यांनी सेवानिवृत्तीवेतन व 
सेवानिवृत्तीवेतन विषयक लाभाची थकबाकी अदा करण्यास विलंब झाल्याने मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई 
खंडपीठ औरंगाबाद येथे मूळ अर्ज क्र. १७७/२०१८ दाखल केला होता. या प्रकरणी मा. न्यायाधिकरणाने दि. २१/०६/२०२२ 
रोजी दिलेल्या आदेशानुसार श्री. कुलकर्णी यांना सेवानिवृत्तीवेतन व सेवानिवृत्तीवेतन विषयक लाभाच्या रकमेवरील व्याज 
अदा करण्याबाबत निर्देश दिले होते. त्या अनुषंगाने श्री. कुलकर्णी यांना सेवानिवृत्तीनंतर देय रकमा अदा करण्यास झालेल्या 
विलंबाकरीता प्रदान केलेल्या रकमेवर व्याजाने एकूण रु. १,३२,१३२/- इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती 
संचालनालयाने दि. २७/०९/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास केली आहे 
२. श्री. कुलकर्णी, यांना अशंराशरीकरण अदा करण्यास झालेल्या विलंबाकरीता व्याजाची रु. ५८,५३१/- इतकी रक्‍कम 
अदा करण्याबाबत नमूद करण्यात येते की, निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतनाचे 
अंशराशीकरण) नियम, १९८४ अनुसार अदा केळे जाते. सदर नियमामध्ये व्याज देण्याची तरतूद नाही. जोपर्यंत 
निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण दिले जात नाही, तोपर्यंत संबंधितांना पूर्ण दराने निवृत्तीवेतन अदा केले जाते. 
अंशराशीकरणाची रक्‍कम अदा केल्यानंतरच्या पुढील महिन्यापासून निवृत्तीवेतनाची रक्‍कम अंडशराश्ीकृत केलेल्या 
रकमेएवढी कमी करुन निवृत्तीवेतन अदा केले जाते त्यामुळे निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण विलंबाने प्रदान केल्यास त्यावर 
व्याज अनुज्ञेय नाही. सदर बाब मा. न्यायाधिकरणाच्या निदर्शनास आणून आदेश सुधारीत करुन घेण्याची कार्यवाही 
संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांनी त्यांच्या स्तरावरुन करावी. 


तसेच श्री. कुलकर्णी यांना सेवानिवृत्ती विषयक लाभ अदा करण्यास झालेल्या विलंबामुळे प्रदान करण्यात 
आलेल्या रकमेवर व्याजाची खालील विवरणपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे एकूण रक्‍कम रु. ८०,६०१/- अदा करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अदा केलेले लाभ विलंब कालावधी व्याज परिगणना रक्‍कम 
१ सेवा उपदान दि. ०१/०९/२०१६ ते रु. ५८,५३३/- 
रु. ५,९०,२०५/- दि. २०/११/२०१७ 
२ निवृत्ती वेतन थकबाकी दि. ०१/१२/२०१६ ते रु. २२,०६८/- 
रु. ४,४९,४६७/- दि. १०/०७/२०१७ 
एकूण व्याज परिगणीत रक्‍कम रु. ८०,६०१/- 


शासन आदेश क्रमांकः न्यायाप्र-२०२२/प्र.क्र.१९८/व्यशि-१ 


३. श्री. गंगाधर मुदगलराव कुलकर्णी यांना अदा करावयाचा सदर खर्च सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात खालील 
लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 


१) मृत्यु-नि-सेवा उपदान - मागणी क्र. 9-६, २०७१०४१७-७३१७, o¥-Pensionary 
Charges, 9- Interest on Delayed payment 


2) निवृत्ती वेतन - मागणी क्र. ७-६, 201990903-Pension, ०४-?७॥$50॥8॥/ Charges, 
१२- Interest on Delayed payment 


४. सदर शासन आदेश वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र. ७६/२३/सेवा-४, दि. १९/०७/२०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन आदेश, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 


असून, त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०९२६१६४२२९५००३ असा आहे. सदर आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 


IN: ८, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILL DEVELOPMENT AND 
ENTREPRENEURSHIP DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharasht 
.20=be7f8a656al 


dbac5e75130d8b7a4674a77a2691e4bf21582d39 
288329, pseud: 36101 E3FBS18718EE3AAAESSDB3EC! 
S H IVTA R E INumber=41 5BAA8242ED5D99644FE1533246B0A85DC3D52848FB6CE23F 
47DAF8D647AESA, cn=PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 
Date: 2023.09.26 16:45:43 +05'30' 


(प्रदीप सा. शिवतरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 


१) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई. 

२) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर, ( लेखापरीक्षा/लेखाअनुज्ञेयता ) 

३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद (संचालकांमार्फत) 
) 
) 
) 


४ सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, औरंगाबाद(संचाळकांमार्फत) 

५) प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, भुम, जि. उस्मानाबाद(संचालकांमार्फत) 

६) श्री.गंगाधर मुदगलराव कुलकर्णी, सेवानिवृत्त प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, भुम, जि.उस्मानाबाद 
(संचाळलकांमार्फत) 

७) निवडनस्ती (व्यशि-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


